सुमन व प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजने अंतर्गत 
जनजागृतीच्या उपक्रमास प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी -२०२१/प्र.क्र.२०८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/आयईसी/सुमन 
प्रमा/८७४०-४१/२०२१,दिनांक १८.०२.२०२१. 
३) उपसंचालक,राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
उसंआसे/राआशिवसंवि/नियोजन/>॥॥/॥७/४/९०५२-५५/२०२१,दिनांक २४.०३.२०२१. 
४) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे क्रमांक- वृत्तचित्र-२०२१/प्रधानमंत्री मातृ वंदना- 
सार्व.आ.विभाग इविवृत/ का-७, दि.१८.०२.२०२१. 
शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन २०२०-२१ 


अंतर्गत खालील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने मान्यता 


दिली आहे. तसेच प्रधान मंत्री मातृवंदन योजना अंतर्गत केंद्र शासनाच्या जनजागृती करीता संदर्भ क्र.४ 


नुसार मान्यता दिली असून सदर कार्यक्रमास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय HAH: आयईसी २०२१/प्र.क्र. २०८/आरोग्य 3 


सुमन कार्यक्रमांतर्गत जनजागृती 
58. | कशात कार्यक्रमाचे नाव प्रस्तावित मिडीया प्रस्तावित 
No | Code निधी (रु 
लाखात) 
धि ११.४.३ माता आरोग्य (Maternal | डिजीटल वॉल पेटिंग १००.०० 
Health) 
एकुण १००,०० 
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनेअंतर्गत कार्यक्रमांतर्गत जनजागृती 
Sr. शिळी Details Details of | Total Budgets 
No Frequency | (Rs. In Lakhs) 
is Akashwani २ Times in Mid break of news 4 Days ८.५० 
(Rs.9.(9 Lakhs per day) 
2 | Release of Success 3 Shows (Rs.¢.00 Lakhs per 3 Days २४.०० 
stories & ad on DD Show) 
Sahyadri 
3 | Digital Wall Painting Within available budget Le १४.५० 
४ | TV Scroll Scroll on DD Sahyadri and Pvt. | One Time 3.00 
TV Channels. 
एकुण ५०.०० 


२. वर नमूद विविध उपक्रमांपैकी सुमन कार्यक्रमांकरीता आवश्‍यक रु.१००.०० लाख इतका खर्च सन 


२०२०-२१ या वर्षाकरीता मंजूरी असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (९॥॥५) अंतर्गत (1 11 TEC- 


BCC) जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर निधी रक्‍कम रु. २२६.२५ लाख या निधीमधून भागविण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HAH: आयईसी २०२१/प्र.क्र. २०८/आरोग्य 3 


यावा. तसेच पंतप्रधान मातृ वंदन योजना कार्यक्रमांरीता केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान मातृ योजना अंतर्गत 


निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी 


दि.१८.०२.२०२१ च्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने मान्यता देण्यात आली 


आहे. 


४. सदर निधीची अंमलबजावणी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानतंर्गत कार्यरत २८ महानगरपालिका, ६५ 


नगरपालिका व ४ कटकमंडळे AM एकूण ९५ शहरांमध्ये करण्यात यावा. तसेच या निधीचा वापर 


केंद्रशासानाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे करण्यात येण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 


संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व उपक्रमांची 


प्रत्येक ठिकाणी पुर्ण करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 


तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा 


करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णय, उद्योग व ऊर्जा 


विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०१६ अन्वये सर्व अटी व शर्तीचे नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२१/प्र.क्र. २०८/आरोग्य ३ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१३४५४७६७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
° Kadam Patil 
Ro S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
७ Department, postalCode=400032, 
D | Nn e S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44a 
ey 202d12f2c1313143ad8376755d0e81 
Ka d a mM > a t | | 5016020006, cn=Roshani Dinesh 
Kadam Patil 
Date: 2021.08.13 13:21:57 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संचालक-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 


. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. 


वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


